अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहसंचालक, गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अपर संचालक, 
गट-अया संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र.पदोनि-१०२३/प्र.क्र.७६/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३/७/२०२४. 
शासन आदेशा 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना अपर संचालक, गट-अ संवर्गात खालील परिच्छेद- 
२ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, या आदेशाच्या दिनांकापासून निव्वळ तात्पुरती 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना खालील तकक्‍्यात त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


िः नि पदोन्नतीनंतर पदस्थापना करण्यात 
अ नाव प्रवर्ग | सध्याचे पद व कार्यालय झि 
आलेले पद व कार्यालय 
(१) (२) (3) (४) (५) 
अपर संचालक, 
सहसंचालक, शाश्वत विकास ध्येय अंमलबजावणी व 
: ; श्रीमती क्र. दि. म्या अर्थ व सांख्यिकी समन्वय केंद्र, अर्थ व सांख्यिकी 
आडिवरेकर संचालनालय, मुख्य संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
कार्यालय, मुंबई. श्री. दि. हि. वाघ यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 


२. सदर पदोन्नती खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
(१ सदर आदेशानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दळचे 
कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे व त्याची एक प्रत संचालक, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना अग्रेषित करावी. पदोन्नती स्वीकारावयाची 
नसल्यास तसे लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे. 
(२) मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील 
निर्णयास अधीन राहून सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
(3) रिट पीटीठान स्टॅम्प नं. १०८७६/२०२१ व रिट MRM स्टॅम्प नं. १०८७८/२०२१ 
मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५/५/२०२१ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोनि-१०२३/प्र.क्र.७६/का.१४२७ 


(४ सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात 

येत आहे. 

(4) पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्यानंतर श्रीमती ae. दि. आडिवरेकर यांनी ७ 

दिवसांच्या आत त्यांचे ई-प्रोफाईल सुधारीत करुन त्याची प्रत शासनास, तसेच अर्थ 

व सांख्यिकी संचालनालयास सादर करावी. प्रत सादर न केल्यास त्यांचे चालू 

महिन्याचे वेतन अदा केले जाणार नाही. 

(६) या पदोन्नतीने श्रीमती क्र. दि. आडिवरेकर यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच 

ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 
3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०७०३१३१४२८१११६ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 


(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(१ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

(२ मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

(३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 


१० सर्व सहसचिव/उपसचिव/विशेष कार्य अधिकारी/ अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१) सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, 
छ. संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर. 
(१२) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, छ. संभाजीनगर, 
अमरावती, नागपूर 
) खाजगीसचिव, मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


(४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/नागपूर. 

(५ महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई /नागपूर. 

(६ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 

(७ सर्व विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, पुणे, नाशिक, छ. संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर. 
(८) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

(९ &  खसहसचिव/ उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/१३/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

( 

( 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
निवडनस्ती. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


